सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब, संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षा 
पलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर 
शासकीय सेवा पूनर्विलोकन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२४/प्र.क्र. ३४/सेवा-१ 
०८ वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२४. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एलपीएल- 
२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा,दिनांक १०.०६.२०१९. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संआसे- २०२०/प्र.क्र.२५३/२०२१/ 
सेवा-१,दिनांक २४ मे २०२१ 
आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः आसेआ/कक्षरब/टे-२/५०-५५ पुनर्विलोकन 
गट-ब/ १२२२/२३ , दि.३०.१०.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


AD 
.o 


anv 
— 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ नुसार 
सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ 
व्या वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा सेवेत राहण्याची 
पात्रापात्रता (पात्र/अपात्र) आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सेवेचे पूनर्विलोकन करून सुयोग्य व 
कार्यक्षम अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन सेवेत पुढे चालू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी 
असणा-या अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धारण 
आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १०.०६.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना विहित केलेल्या आहेत. त्यास 
अनुसरून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरिता 
संदर्भ क्र. येथील दिनांक २४.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ 
सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब संवर्गातील अधिका-यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापळीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर, यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांच्या सेवा 
पुनर्विलोकन समितीच्या मान्यतेकरिता चक्रीय पध्दतीने सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीने सदर अधिका-यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करून केलेल्या शिफारशीनुसार ज्या अधिका-यांना 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापळीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर, यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी 
सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे. त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२४/प्र.क्र.३४ /सेवा-१ 


शासन निर्णय :- 


विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या चक्रीय पध्दतीने मान्यता दिलेल्या शिफारशीस 
अनुसरून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब या संवर्गातील खालील नमूद वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-ब यांच्या सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षा पलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर, या पैकी 
जे अगोदर घडेल त्यानंतर चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव पदनाम 
ae | डॉ.(श्रीमती) सुनिता भगत वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब 


२. उपरोक्त, गट-ब, संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या सेवा वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची 
नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

me सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥॥१9॥[॥9.9०५.॥या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१३४८२७६०१७ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 

M A H F H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51ae 
3ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81 


R LAD KA or MALEMAOHARLAD 
(महेश म.लाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाळ, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 


नागपूर. 

२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. डॉ.(श्रीमती) सुनिता भगत, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब(आयुक्‍्त,आरोग्य सेवा 
आयुक्‍्तालय,मुंबई यांचेमार्फत) 

६. अवर सचिव, सेवा-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवड नस्ती (सेवा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


